राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्प अंतर्गत 
DWLR with Telemetry खरेदी करीता 
प्रशासकीय मंजूरी 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.२५/पापु-१५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, नवीन मंत्रालय,. 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
तारीख: २४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ दि.२९ जानेवारी, २०१८ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ दि.१० नोव्हेंबर, २०२० 

३) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे पत्र क्र.भूसविय/राजविप्र/)/॥_ प्र.मान्यता/२०२१/५५ दि.२९ 

जानेवारी, २०२१ 

प्रस्तावना 

संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २९.०१.२०१८ व दिनांक १०.०१.२०२० अन्वये जागतीक बॅक 
साहाय्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्प-भूजल विषयक कार्यक्रम सन २०१५-१६ ते २०२३-२४ च्या कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता व सुधारीत प्रशाकीय मान्यता दिलेली आहे.या प्रकल्पाअंतर्गत 
अस्तित्वातील निरिक्षण विहीरीवर ३५४ DWLR (Digital Water Level Recorder) with Telemetry 
बसविण्यासाठी खरेदी करीता प्रशासकीय मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी 
सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने अस्तित्वातील निरिक्षण विहीरीवर 348 DWLR with Telemetry 
बसविण्यासाठी खरेदी करीता प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 


०२. जागतीक बॅक सहाय्यित राष्ट्रीय जल विज्ञान प्रकल्प ३५४ DWLR with Telemetry खरेदी 
करीता पुढील अटीच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 


१) प्रकल्पाच्या कृती आराखड्यानुसार सदरील प्रयोजनासाठीचा खर्च रु.४७०.८० लक्ष निधी 
मर्यादेत राहील याबाबत दक्षता घ्यावी. 

२) सदरील प्रयोजनासाठीचा खर्च केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातुन भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक: आपना ०२२१/प्र.क्र.२५/पापु-१५ 


) सदरील संयंत्रासाठीचे निकष व गुणवत्ता तपासाणी केंद्र शासनाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाच्या निर्देशानुसार/आवऱ्यकतेनुसार मान्यतेने करण्यात यावी. 


०३. सदरील प्रशासकीय मान्यता वित्तीय प्राधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग- 
३, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तीका अंतर्गत परिच्छेदाखाली प्रदान केलेले वित्तीय अधिकार 
अनुक्रमांक-४, परिच्छेद क्रमांक २७(२), अनुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१८१०२७३९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
a Nn eS h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Departm: 
103९400032, st=Maharash 


° ° p a 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121 Od 

IV (1 | 20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad 
INumber=1325a2533f628572438b5f 

b711c805de49788678b97015bb0cac990 


Pp a Wa | (नी et! Se 05' we 2 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

६. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,पुणे. 

७. महाळेखाकार,(लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. वित्त विभाग(व्यय-३) 

९. नियोजन विभाग( का-१४१८) 

१०.निवडनस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


